er 329 | lwpD-\Mahajan 
Crime & Criminal Tracking Network 
&System (CCTNS) साठी 
PricewaterhouseCoopers Pvt.Ltd at 
संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-०१४१०/११३/प्र.क्र.७५२/पोल-४, 
दिनांक :- २३ नोव्हेंबर,२०१० 


वाचा :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमआयएस-०१४१०/२३५९/प्र.क्र.१३/पोल-४, दि-१३.८-२०१० 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमआयएस-०१४१०/११३/प्र.क्र-७५२/पोल-४, FERRE. ORO 
प्रस्तावनाः- गुन्हयांचा प्रभावी तपास आणि गुन्हेगारांचा तातडीने शोध करता यावा तसेच विविध गुन्हयांबाबतच्या 
माहितीचे संकलन करून देशांतर्गत सर्व पोलीस घटकांना एकाच वेळी उपलब्ध करुन देणे आणि नागरिकांच्या 
सुविधांमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने नेशनल ई-गर्व्हनन्स प्लॅन अंतर्गत Crime & 
Criminal Tracking Network & System (CCTNS) हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या प्रकल्पाच्या यशस्वीपणे अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर तज्ञ 
सल्लागार संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 
त्याअनुषंगाने मे.आय.एल.अँन्ड एफ.एसलि. या संस्थेची वरील अ.क्र.(१) येथील शासन निर्णयान्वये प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि, सदर संस्थेने प्रस्तुत प्रकरणी काम पाहण्यास 
असहमती दर्शविल्याने मे.आय.एल.अन्ड एफ.एस. लि. या संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्‍ती उपरोक्‍त अ.क्र.(२) येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने अन्य 
तज्ञ संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचोशधीन होती 
शासन निर्णय:- CCTNS प्रकल्पासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि माहिती 
व तंत्रज्ञान विभागाच्या दरकरारावर नियुक्‍ती असलेल्या PricewaterhouseCoopers Pvt.Ltd (PwC) या 
संस्थेने दि.१.११.२०१० च्या पत्रान्वये सहमती दर्शविल्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लांगार-म्हणून निवड करण्यात 
येत आहे. गी 
१. सदरची नियुक्‍ती संस्थेने खालील कागदपत्रांचा समावेश असलेले इरादापत्र पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना सादर केल्यानंतर अंमलात येईल. 


१. विनाअट स्विकृती aa (unconditional acception) 
२. आगाऊ Performance बँक tet 
३. रु.१००/- स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षरीत केलेला करारनामा 


cr 329 1 1७७ \Mahajan 


सदरची नियुक्‍ती रु.६२,२३,५२५/- (कर वगळता) एवढया रक्कमेवर करण्यात येत आहे. 

सदर रकमेचे प्रदान पोलीस महासंचालक यांचेकडून या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या व 
पोलीस गृहनिर्माण ब कल्याण महामंडळाकडे परस्पर वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानातून 
टप्प्याटप्प्याने कामाच्या प्रगतीनुसार व काम समाधानकारक झाल्याची खात्री झाल्यानंतर करण्यात येईल. 
सदर तज्ञ सल्लागार संस्थेने सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
करावयाची आहे. 

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २०१०११२३२०२०४६००१ आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


wee 
(गॅ(जो.रसाळ) 


शासनाचे सह सचिव, गृह विभाग 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


aa मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 


सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सचिव 

fasts सचिव,केंद्रीय गृह मंत्रालय (सी सी टि एन एस प्रकल्प) भारत सरकार, नबी दिल्ली ..(पत्राने) . 
महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो,पूबी खण्ड-७, आर.के.पुरम, नबी दिल्ली-६६.. (पत्राने) 
प्रधान सचिव, (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान ), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

श्री.निलया वर्मा, कार्यकारी संचालक, प्राईसबॉटरहाउसकूपर्स प्रा.लि., गुरगाव 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

सर्व अपर पोलीस महासंचालक, 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 

महासंचालक, NIC नबी दिल्ली, ( पत्राने) 

संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई-२२ 

नोडल ऑफीसर (CCTNS) तथा विशेष पोलीस महानिरिक्षक, एस.सी.आर.बी.,सीआयडी, पुणे 
महालेखापाल-१, (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा),मुंबई 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवड नस्ती (पोल-४) 


